प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात यंत्र 
/उपकरणे खरेदीसाठी राज्य योजनेंतर्गत 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२० 


वाचा: १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/ शावैमजळगाव 
/रायो/२०१९-२०/३-म/३४७/२०१९, दि. १०.०१.२०२० 


शासन निर्णय :- 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव या संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 


लेखाशीर्ष ४२१० १६२९ राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून wel तक्त्यात नमूद 


रुपये ५,४५,८४,६१०/-(रुपये पाच कोटी पंचेचाळीस लक्ष चौ-याऐंशी हजार eral दहा फक्त) ची 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. यंत्राचे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
शिल मल्टीपॅरा मॉनिटर ०६ ३५८४०० २१५०४०० 
२ | नेझल इन्डोस्कोप वुईथ एच.डी.कॅमेरा, | ०१ | १४१०००० १४१०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२४/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
मॉनिटर व लाईटसोर्स 
3. | फ्लॅक्सीबल नेझल फॅरिंगोस्कोप | ८७१८ १ ५८५००० ५८५००० 
४  ।असर्टेडइ. एन. टी. इंस्ट्रमेटस्‌ १ १२१०००० १२१०००० 
प्रत्येकी 
५ | ऑफथॅलमिक ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप 0१ | ९५००००० ९५००००० 
६ | फेकोइमल्सीफेकेडान apr 0१ | २०००००० २०००००० 
७ | फुल्ली ऑटोमेटेड saya टिशु प्रोसेसर २१९८००० 
विथ स्टॅन्डर्ड असेसरीज हु १ २१९८००० 
८ ।५-पार्ट सेल कॉऊन्टर विथ २ ईअर १४००००० १४००००० 
कंन्झुमअर्स अँन्ड ५ ईअर सि.एम.सी. ea q 
९ ।३-पार्ट सेल काऊन्टर विथ २ ईअर १२००००० 
कंन्झुमअर्स अँन्ड ५ ईअर सि.एम.सी | १ १२००००० 
| AS अँटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टिम za २१२४००० २१२४००० 
दि १ | अँटोमेटेड dees Hod अँण्ड णं २२४२००० २२४२००० 
अँटीबायोक्टीस सेनसेटीव्हीटी रीडर 
सिस्टिम 
१२ | बेडसाईड कारडीयाक AMICK १५ २२४००० ३३६०००० 
(मल्टीपॅरा) पल्स बीपी इसीजी 
आर.आर.एस.पी.ओ-२ 
१३ । सेन्ट्रल मॉनीटर सिस्टिम | od | ६७२००० ६७२००० 
१४ । इन्व्हीसीव मेकनीकल व्हेन्टीलेटर ०५ १३४४००० ६७२०००० 
१५ | नान इन्व्हेंजीव मेकनीकल व्हेन्टीलेटर ०२ ३२४८०० ६४९६०० 
१६ | डिफोब्रीलेटर ०४ ३९२००० १५६८००० 
१७ | सिरिंन्ज इनफयुजन पंप १२ ३९२०० ४७०४०० 
१८ | पल्स अक्सीमीटर विथ वायर एसपी १५ २५२०० ३७८००० 
BTS WS (पल्स एसपीओर) 
१९ | अनेस्थेसिया वकस्टेशन 0१ | १९४०२१० १९४०२१० 
२० | अँनेस्थेसिया AR 03 ४४८००० १३४४००० 
२१ । ऑक्सीजन सिलेडर (जंबो ७ २५ १७४६४ ४३६६०० 
aur} 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२४/प्रशञा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या किंमत 

२२ | मल्टी पॅरामॉनिटर विथाऊट ०३ १६२४०० ४८७२०० 

इटीसीओटू 

२३ | ३०० एमए क्ष-किरण मशिन 0१ | ६८३२०० ६८३२०० 

२४ | goo एमएक्ष-किरण मशिन see १९०४००० १९०४००० 

२५ | Coo एमएक्ष-केरणमशिन व ea 8032000 ४०३२००० 

आयआयटीव्ही 

२६ | युएसजी मशिन व कलर डॉपलर | 04 | ३९२०००० 3820000 

एकूण ५,४५,८४,६१० 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात योजनेंतर्गत 
लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानाच्या उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केली 
आहे. 

३. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२४/प्रश्ञा-१ 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HOST नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo, उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधीळ तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त Tea नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


लेखा TF - ४२१० १६२९ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
०३ - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००)(३७) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय/रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 
व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री (सांकेतांक क्रमांक ४२१० १६२९) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०२०/प्र.क्र.२४/प्रश्ा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२११३०७४४०८१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN व 


० 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9baSa 

M U R L | D H A R 50897b7b2244d66593f50dd713da8386 
0912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97 

R A O €c0978235f63f80f0bc4317129bf381eb4 

2e3d, ०५-५१, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=ARUN 

D A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - 2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव 

६. निवडनस्ती (प्रश्ा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


